सन 2098-20 या आर्थिक वर्षात आर्थिकदृष्टया 
मागास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक फी प्रतीपुर्तीसाठी 
अर्थसंकल्पीत केलेली रक्कम पुनर्विनियोजनानंतर 
वितरीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण १५१६/प्र.क्र.२०९/७-अ, 
हुतात्म राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा :- . कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२०१९/(प्र.क्र.८४ (१)/१९)/२अ, 
दि.१३.०९.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या नियंत्रणाखाली सन 
२०१९-२० मध्ये, आर्थिकदृष्टया मागास विद्यार्थ्याच्या शौक्षणिक फी प्रतीपुर्तीसाठी चारही कृषि 
विद्यापीठांना स्वतंत्र लेखाशिर्षाद्वारे अनुदान अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेले आहे. तथापि फी 
प्रतिपुर्तीची रक्कम महाडिबिटी प्रणाली द्वारे थेट विद्यार्थ्याच्या खात्यात जमा करावयाची आहे. यास्तव 
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी या विद्यापीठाचे (२४१५०९३८) हे लेखाशिर्ष महाडिबीटी प्रणालीस 
जोडण्यात आलेले आहे. सबब उर्वरीत ०३ विद्यापीठांचे अनुदान महात्मा Hod कृषि विद्यापीठ, राहुरी या 
विद्यापीठाच्या (२४१५०९३८) या लेखाशिर्षाकडे वळविण्याचे प्रस्तावित होते. त्यानुसार मागणी क्र. डी- 
३, २४१५- कृषि विषयक शिक्षण व संशोधन या प्रधान लेखाशिर्षाखालील डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण 
कृषि विद्यापीठ, दापोळी (२४१५०९४७) या लेखाशिर्षाखालील रु. ८००.०० लक्ष, डॉ. पंजाबराव देशमुख 
कृषि विद्यापीठ, अकोला (२४१५०९५६) या लेखाशिर्षाखालील रु. २५०.०० लक्ष व वसंतराव नाईक 
मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी (२४१५०९६५) या लेखाशिर्षाखालील रु. १४६७.०० लक्ष अशी एकुण 
रु. २५१७.०० लक्ष तरतूद महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी या विद्यापीठाच्या (२४१५०९३८) या 
ळेखाशिर्षाखाळी १०० टक्के पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. सदर 
पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन देण्यात आलेले अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली (२४१५०९४७) या लेखाशिर्षाखालील 
रु.८००.०० लक्ष, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला (२४१५०९५६) या लेखाशिर्षाखाळील 
रु. २५०.०० लक्ष, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी (२४१५०९६५) या 
ळेखाशिर्षाखाळील रु. १४६७.०० लक्ष अशी एकुण रु. २५१७.०० लक्ष तरतूद महात्मा HS कृषि 
विद्यापीठ, राहुरी या विद्यापीठाच्या (२४१५०९३८) या लेखाशिर्षाखाली पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध 
करुन देण्यास खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” प्रमाणे 
वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण १५१६/प्र.क्र.२०९/७-अ, 


२. या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०१९-२० च्या अंदाजपत्रकात खालील लेखाशिर्षाखाली मंजूर 
केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. (रु. लाखात) 


योजनेचे नाव व लेखाशिर्ष मंजूर अनुदान 


मागणी क्रमांक डी-३ 

२४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण 
०१ पीक संवर्धन 

१२०, इतर संस्थांना सहाय्य ४२१७.०० 
(00)(94) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठांतर्गत आर्थिकदृष्टया मागास 
विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक फी प्रतिपूर्तीसाठी सहाय्यक अनुदान 

३१, सहायक अनुदान राहुरी (२४१५ ०९३८) 


३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१), १९७७ मधील परिच्छेद १६२, 

१६३ व १६४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार तसेच नियोजन विभागाचा 
अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक- १२०/१४३१ दि. ५/८/२०१९ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक १९७/२०१९/व्यय १, दि. १३/८/२०१९ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे . 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५७/.॥8॥/०५॥॥॥.9०५९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९२३१६२९५२३६०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Gite Pratap i ON ie Pt eran, ou 


Agriculture and Animal Husbandry, Dairying and 


Ve n kat rao Fisheries Department 


Date: 2019.09.26 15:44:03 +05'30' 


(प्रताप व्य. गिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 
१) सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय मुंबई 
२) सदस्य सचिव तथा महासंचाळक/सल्लागार (वित्त),महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, 
१३२/ब, भांबुर्डा, भोसलेनगर, पुणे-४११ ००७. 
3) कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी. 
४) कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला. 
५) कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
) 
) 
) 


६) कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ,दापोली. 
७) उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर, अकोला, दापोली, परभणी 

८) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखापरिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, राहुरी, अकोला, परभणी, रत्नागिरी 

qo) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई /निवासी ळेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण १५१६/प्र.क्र.२०९/७-अ, 


११) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 
१२) उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 
93) वित्त विभाग (व्यय १/बियुडी १३), मंत्रालय, मुंबई 
१४ नियोजन विभाग (कार्यासन 9839), मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


१५) कक्ष अधिकारी 2 अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६)कृषि व पदुम विभाग (का.६अ, Ct, म्हापसू) 
१७) निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५१६/प्र.क्र.२०९/७-अ, दिनांक २० /९/२०१९ चे सहपत्र. 
वि्नियो म (रू.लाखात) 


सन २०१९-२० चे अर्थसंकल्पीय पुनविर्नियोजनाची पुनविर्नियोजना नंतरची 
योजनेचे नांव मुख्यलेखाशीर्ष /उपलेखाशीर्ष अंदाज किंवा पूरक विनियोजन 


र 


pa मागणी क्र.डी-३, 
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठांतर्गत न 
—— विद्याथ्यांच्या २४१५ कृषि विषयक संशोधन व 
आर्थि मागास विद्या! होला म Sua er 
; exe mere) 4419.00 .00 
शैक्षणिक फी प्रतिपूर्तीसाठी सहाय्यक 
अनुदान २४१५ ०९३८ 
३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) 


विवरणपत्र ब 
पुनविर्नियोजन प्रस्ताव सन २०१९-२० (वजा) (-) विवरणपत्र कार्यक्रमांतर्गत खर्च (रू.लाखात) 


सन २०१९-२० चे अर्थसंकल्पीय पुनविर्नियोजनाची पुनविर्नियोजना नंतरची 
अंदाज किंवा पूरक विनियोजन रक्‍कम होणारी रक्‍कम 


, मागणी क्र.डी-३, 
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि ft a is 
विद्यापीठांतर्गत ४१५ कृषि विषयक संशोधन व 
विद्यापीठांतर्गत आर्थिकदृष्टया oe 
र्थ्यांच्या शिक्षण, झर ८००,०० 
मागास विद्या! शैक्षणिक फी 
art सहा्यक अनुदान 
३१, सहायक अनुदान (वेतने 
| मागणी क्र.डी-३, 
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि mh 
विवा तांतात see २४१५ कृषि विषयक संशोधन व 
विद्यापीठांतर्गत आर्थि 
— लत शिक्षण, : 240.00 
मागास विद्या! शौ फी 
प्रतिपूर्तीसाठी सहाय्यक अनुदान र 
३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि मागणी क्र.डी-३, 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि as 
तल त ति ऱ्या २४१५ कृषि विषयक संशोधन व 
विद्यापीठांतर्गत आर्थि 
वा शिक्षण, १४६७.०० १४६७.०० 
मागास विद्या! शैक्षणिक फी 
प्रतिपूर्तीसाठी सहाय्यक अनुदान RBM 08६0 
३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) 


PB 1__ २५१७०० | २५१७०० | 0.00 | 
Gite Pratap Venkatrao a 
प्रताप व्य.गिते 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


isbandry, Dairying and Fi 


26 15:44: 


